RNI No.MAHBIL / 2009/ 31747 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष ५ , अंक १५ ] 


शुक्रवार , मार्च ८, २०१९ / फाल्गुन १७, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये १६.०० 


असाधारण क्रमांक ३७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे. 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ८ मार्च २०१ ९ 


~ 


अधिसूचना 
वाचा. - शासन अधिसूचना क्र .मुऔस . ६२०१६ /प्र. क्र . १७७ / कामगार -२ , दिनांक ६ मार्च २०१ ९ 
क्रमांक मुऔस . ६२०१६/ प्र. क्र . १७७ / कामगार-२. -महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९ ४६ (१ ९ ४७ चा ११) मधील कलम ८६ 
अ व ८६-ब अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून बँकिंग रेग्युलेशन अधिनियम, १९ ४६ च्या तरतुदी लागू असलेल्या सहकारी 
बँकांच्या उद्योगाकरिता महाराष्ट्र राज्यासाठी शासन अधिसूचना क्र . मुऔस. ६२०१६/ प्र. क्र . १७७ / कामगार -२, दिनांक ६ मार्च २०१९ अन्वये वेतन 
मंडळाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे . 

महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९ ४६ ( १९ ४७ चा ११ ) मधील कलम ८६- अ व ८६- ब अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तींचा वापर करून, आता सदरहू वेतन मंडळावर या अधिसूचनेन्वये कामगार प्रतिनिधी म्हणून श्री . जयंत आदमने, ९९, बालाजी नगर , नागपूर 
व मालक प्रतिनिधी म्हणून श्री . अजय मुंदडा, चेअरमन , यवतमाळ अर्बन बँक , यवतमाळ यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

तसेच क्र . मुऔस . ६२०१६ / प्र. क्र . १७७ / कामगार-२, दिनांक ६ मार्च २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेतील अ. क्र . ( १) मधील कामगार 
प्रतिनिधींच्या रकान्यात “ श्री . गोविंद येनुरे " च्या ऐवजी " श्री . मोहन येनुरे " असे वाचावे. तसेच सदर रकान्यातील अ. क्र . ( ४ ) येथे 
" श्री . भरत तांबळेकर " च्या ऐवजी " श्री . भारत तांबोळकर " असे वाचावे . 


२ . 


३ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


श . मा . साठे , 
शासनाचे उप सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 
भाग एक - ल - ३७-१ 

( १ ) 


